महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
निलंगा (जिल्हा लातूर) शहराच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ नोव्हेंबर, २०१८ 
वाचा:- 
१. झासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१४. 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 
३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र. नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 
४. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८ /नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 
५. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रसं/नगरोत्थान/२०१८/निलंगा/प्र.क्र.६९/का.१३, 
दिनांक ३० जुले, २०१८. 
६. दिनांक २८.०९.२०१८ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प 
मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
७. निलंगा नगरपरिषदेचे सुधारीत पत्र क्र. जा.क्र./नपनि-४११९/२०१८, 
दिनांक १० सप्टेंबर,२०१८ 
८. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सुधारीत मान्यतेचे पत्र क्र. जा.क्र./मजीप्राऔ/तांशा]-३/१८१२/२०१८, 
दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत निलंगा नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे 
मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
लातूर यांनी चाळू दरसूचीनुसार सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प 
मान्यता समितीने दिनांक २८.०९.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर 
प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 


झछासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियाना अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या निलंगा 
नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व महाराष्ट्र 


जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या 
शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 


आहे:- 
| Sr. No. | No. Description Amount (In Rs.) 
| A | Civil Works 
1 Working Survey 10,00,000 
1. Coffer Dam 65,29,700 
2. Approach Channel (Length 210 M) 18,14,500 
3. Intake Well (3.00 M dia) 5,01,700 
4. Inspection Well No. 1 (2.00 M Dia) 3,03,800 
5. Inspection Well No. 2 (2.00 M Dia) 2,88,200 
6. Connecting Main (900 mm Dia L =90M) 29,59,600 
7. Jack well & Pump House (10.00 M Dia) 80,387,600 
8. R.C.C. Approach Bridge (Length 110M), Reinstating Wall & 
76,25,300 
Approach Bund (Length 60m) 
9. Meter Room Head Works 4,47,800 
10. Approach Road 49,40,600 
Raw Water Rising Main (Jack Well to BPT @ Nandurga) 
(500 mm dia DI K-9 Length = 12,200m) 6. री 
3 B.P.T. at Nandurga (Cap - 5.56 Lakh Staging - 25 m) 72,46,900 
Es Raw Water Gravity Main (Nandurga BPT to WTP @ Killari) 9,44,86,300 
(500 & 450 mm dia DI K-7 Length = 9750 & 5,350 m) 
5 Water गव देवे ती दोशी. Plant capacity 13.50 MLD 3 16,15,100 
(conventional type) at Killari 
| 6 | Recirculation Well at WTP 13,18,200 
5 Raw Water Rising Main (Recirculation Well to A/F) 3 18,300 
(150 mm dia DI K-9 Length = 100 M) 
= 587 4] Staff Quarter at WTP - 2 Nos 25,53,500 
| 9 | Meter Room at Water Treatment Plant 4,39,700 
Pure Water Rising Main (WTP @ Killari to Shirsal Patti) 
9 (500 mm dia 0.1. K-9 Length = 2,700m) १६७१ 
11 Pure Water 821 @ Shirsal Patti (Cap - 5.34 Lakh Stag - 25 m) 69,18,700 
Pure Water Gravity Main (BPT @ Shirsal Patti to PW Sump @ 
12 M.C. Nilanga) (500 & 450 mm dia 0.1. K-7 Length = 5,300 m 11,57,54,500 
& 13,600 m) 
13 Pure Water Sump & Pump House @ M.C. Nilanaga 73,43,100 


(Cap - 10.68 Lakh) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 


14 Meter Room at P.W. Sump (8 M..C. Nilanga 4,47,900 
15 Pure pele Rising Main from P.W. Sump @ M.C. to M.C. ESR 4,11,600 
(250 mm dia 0.1. K-9 Length = 40 m) 
16 Pure Water Rising Main from P.W. Sump @ M.C. to Shivaji 77,19,700 
Nagar ESR (300 mm dia 0.1. K-9 Length = 1,890 m) 
Pure Water Rising Main from P.W. Sump @ M.C. to ITI 
Hf Collage ESR (300 mm dia 0.1. K-9 Length = 3,330 M) 11/42/000९ 
18 RCC ESR (at M.C. Office Cap - 15.68 Lakh Lts, Stg - 18 M & ITI 1,81,15,600 
Collage, Cap - 11.73 Lakh Ltrs, Stg - 10M 
Distribution System (DI K-7 450 to 300 mm dia L = 4.111 Km 
7 & HDPE 6 kg 250 to 110 mm dia L = 128.137 Km) 10000 
20 Compound Wall and gate to WTP Premises, BPT @ Shirsal 95,87,900 
Patti, BPT @ Nandurga & ESR @ ITI Collage 
Miscellaneous :- 
1. Provision for Additional MSEDCL demand charges 
21 2. Provision for charges to be paid to PWD for Road 2,43,61,500 
crossing, telephone deprr. for various permissions & 
Dismantling of Existing Old ESR’s 
22 Estimate for Repairs to Existing ESR @ Shivaji nagar Cap - 10 16,96,800 
Lakh Ltr. 
23 Trial Run for one year by the contractor 4,70,400 
Total of (A) 641201600 
| BO | Mechanical Part 
Providing Erecting, commissioning and testing of vertical 
1 turbine pump set with allied electrical and mechanical work 1.90.38.815 
for Raw water pumping from jack well to BPT at Nandurga की alas 
200 HP (2 Nos Working + 1 standby) 
Providing Erecting, commissioning and testing of vertical 
2 turbine pump set with allied electrical and mechanical work 117 82769 
for Pure water pumping from WTP Sump Well to BPT Shirsal ONES 
Patti 
Designing Providing, installing, commissioning and testing of 
3 electrical driven Sub marble Non-clog sewage recycling 9,95,050 
Pumps with allied electro-mechanical equipments for @ BPT 
Providing Erecting, commissioning and testing of vertical 
turbine pump set with allied electrical and mechanical work 
a ei 78,97,882 
for Pure water pumping from Sump Well to Shivaji Nagar 
ESR 
Providing Erecting, commissioning and testing of vertical 
5 turbine pump set with allied electrical and mechanical work 24,34,590 


for Pure water pumping from Sump Well to M.C. ESR 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 


Providing Erecting, commissioning and testing of vertical 
turbine pump set with allied electrical and mechanical work 31,77,632 
for Pure water pumping from Sump Well to ITI ESR 
Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 
Automation system for Raw Water Pumping Machinery, 
WTP, Pure Water Pumping Machinery and MBRs/ESRs 2,13,35,342 
including instrumentation control valvs, PLC, SCADA 
Electrical/Electronics/Mechanical/Civil Wo 
Estimate for renovation of WTP with Electrical Equipments 17.77.630 
Repairs allied Equipments @ Killari WTP 5.05 MLD oe ne 
Estimate for providing, Supplying, Erecting & Commissioning 
Solar Power Plant and Allied Equipments @ Head Works, 4,06,43,520 
WTP, MC Sump 
Total B 10,90,83,230 
Total (A+B) 75,02,84,830 
Add 12% for GST 9,00,34,180 
Total (A) + (B) + (C) 84,03,19,010 
Say Rs. 84.03 Cr. 
कार्यादेश दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी ; 
पासून २४ महिने 
०२. निलंगा नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय नागरी स्थानिक स्वराज्य 
a | शग य क | atoeehaige रा 7 ase 7 iy x = 
| ete Ra oe अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या | संस्थेचा सहभाग We 
. ज्य संस्थेचे नाव किंमत गतीच्या 
९०%) किंमतीच्या १०%) 
rel 2 3 8 4 
Fam रु. ८४.०३ रु. ७७.६२७ रु. ८.४०३ 
a] नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार निलंगा नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 


खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


« सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन निलंगा नगरपरिषदेमार्फत करणेत यावे. 
« सदर प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) म्हणून 


नियुक्‍त करणे बंधनकारक राहील. त्याबाबत आवश्‍यक ठराव नगरपरिरषदेने करावा. 


नगरपरिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास स्वनिधीतून प्रदान करावे. 


« प्रकल्प किमतीच्या 3% इतके प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 


« सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता:- 

« महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व वैकल्पीक सुधारणा 
(रिफॉर्म) पूर्ण करणे आव्यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या 
दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवश्यक राहील. 


1) 


II) 


बंधनकारक सुधारणा:- 

प्रकल्प मंजुरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण 
करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यु नोंद सुधारणा याची 
१०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 

उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 

नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 

संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, ट्विलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे 
आवश्यक राहिल. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुर्नमुल्यांकन 
झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे 
बंधनकारक राहिल. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 
तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे बंधनकारक 
राहील. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 
पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील वर्षात 
सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील 
सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्यजलसंचय 
करावे. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडीट) 
करुन घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित 
कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


8) 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial 
Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर 
सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा 
निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा 
हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते 
उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 

राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची caesar रक्‍कम अशा 
एकत्रित रकमेच्या ७० टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत 
केला जाईल. 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 

या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर एक 
महिन्याच्या कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व 
१०१ व्या दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील 
सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा प्रकल्पासाठी 
मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे Hates दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या पाईप्स 
इत्यादी वस्तुंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 

सदर प्रकल्पासाठी सुरवातीला अनावऱ्यक स्वरुपात पाईप्सची खरेदी करणे व त्यासाठी 
प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल व 
त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार 
धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 


ड्‌ 


फ) 


गो 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्यशासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस राज्य 
शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक 
देयकामध्ये राज्यशासनाच्या हिळर्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिऱऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने 
मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही 
कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. SAIS मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज 
कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक 
अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण:- 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या 
विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ 
तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक राहील. तद्नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


प्रकल्पासाठी आवश्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता Hot उभारणी:- 

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी "राष्ट्रीयीकृत 
बँकांकडून” तसेच “हुडको” (HUDCO), “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” 
(एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” 
(एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 

तथापि वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता 
केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात 
येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवऱ्यक कार्यवाही करणे 
बंधनकारक राहिल. 

प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत आव्यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त 
होणार नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शार्ती - 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 
राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


२०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. 


घ) सदर प्रकल्पास मंजूरी देताना प्रकल्पाच्या अहवालातून प्रकल्पामुळे बाधित होणारे रस्ते 
पूर्ववत करण्याचे (Road Reinstation) उपांग वगळण्यात आले आहे. परिणामी, प्रकल्पाचे 
काम पूर्ण होताना प्रकल्पामुळे बाधित रस्ते पुर्नबांधणीसाठी विशेष रस्ता अनुदान 


नगरपरिषदेस स्वतंत्रपणे मंजूर करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०२१०४२२२२६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang pe nee ere 


st=Mahar. 2 
bt 2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db0612f1 ffdf83e54efe7da2b1bc6 
ot | a a h a V 3d18df8e09b3c7eece65, cn=Pandurang Jotiba Jadhav 


Date: 2018.11.02 10:49:58 +05'30' 


(पां.जो.जाधव) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय Gash, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

जिल्हाधिकारी, लातूर. 

जिल्हा प्रशासन अधिकारी, लातूर. 

मुख्याधिकारी, निलंगा नगरपरिषद, निलंगा, जि. लातूर. 

निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 


संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शार्तींची पूर्तता करणे 


निलंगा शहरातील कचर्‍याचे १००% Door to Door संकलन करुन वर्गीकरण ३१ मार्च, 


laharashtra, ou=Urban 
tment, postalCode=400032, 


